हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०६ डिसेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र.मु. अ. नां/प्र.आ./२२८३, दिनांक २२/०८/२०२२. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
हिंगोली यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी 
केलेली आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, हिंगोली यांचा ठराव विचारात घेता, सदर 
रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्यातील खालील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून सन २००१- 
२०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत करावयाची 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | एकूण लांबी दर्जोन्नती 
(कि.मी.) नंतरचा क्रमांक 
P| _ | रा.मा. २५८ वर गोरेगांव ते हाताळा | 0/0 ते ५/५०० ५.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११७ 
रस्ता. 
२. | रा.मा. २५८ वर गोरेगांव ते ग्रामा- । ०/० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११८ 
२५ ला मिळणारा रस्ता. 
३. | रा.मा. २५८ वर गोरेगांव ते सवना । ०/० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११९ 
रस्ता २४८ ला मिळणारा रस्ता. 
एकूण १३.५०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१०४/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील हिंगोली जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२०७३.६०० + १३.५००) म्हणजेच 
२०८७.१०० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय » हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१०६१६४४०७०९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN ना = 
KACHARE 


37FEAB 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल MAAR सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात 
यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 


प्रत :- 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, हिंगोली. 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हिंगोली. 


४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
) 
) 


(9) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


